RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक ७१ ] 


सोमवार , जून ३ , २०१९ / ज्येष्ठ १३, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १७१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मे २०१ ९. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जमीन अधिग्रहण अधिनियम , १९ ४८ . 


क्रमांक संकिर्ण. २०१९ / प्र.क्र . १० / का -२३.- महाराष्ट्र जमीन अधिग्रहण अधिनियम, (क्रमांक ३३ ) १९ ४८ मधील कलम १५ अन्वये शासनास 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन असा आदेश देते की , महाराष्ट्र राज्याच्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाच्या क्षेत्रांमध्ये उक्त अधिनियमाच्या ५ , ६, ७, ८ ए, ८ एए, ८ बी , ८ डी , ९, ९ए , ११, १२ आणि १४ या कलमांन्वये राज्य शासनास निहित 
केलेली शक्ती व कर्तव्ये बजावण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या पेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला अधिकारी , अतिरिक्त महानगर आयुक्त ( १), मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची मुंबई उन्नत मेट्रो मार्गिका-२ अ, २ ब, ४ , ५, ६, ७ व ९ या मार्गिकांचे प्रकल्प पूर्ण होऊन कार्यान्वीत होण्याच्या 
प्रयोजनार्थ नेमणूक करण्यात आली आहे. उक्त मुंबई मेट्रो उन्नत मार्गिकांच्या प्रकल्पाच्या संरेखन लगत असलेल्या बाजूच्या क्षेत्रातील हद्दीपुरते उक्त 
कलमांन्वये शासनास निहित केलेली शक्ती व कर्तव्ये असा अधिकारी देखील बजावेल . 


~ 


असा प्रकारे प्राधिकृत करण्यात आलेल्या उक्त अधिकारी, उक्त मेट्रो लाईन प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण होऊन कार्यान्वित झाल्यावर वर नमूद 
केलेल्या शक्ती व कर्तव्ये बजाविणे थांबवेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंद कुमार, 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - १७१-१ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून ३, २०१ ९ / ज्येष्ठ १३, शके १ ९ ४१ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 31st May 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REQUISITION ACT, 1948 . 

No. Sankirna - 2019/C.R . 10 /Desk -23 . — In exercise of the powers conferred by section 15 of the 
Maharashtra Land Requisition Act (XXXIII of 1948 ), the Government of Maharashtra is hereby direct that 
in the MumbaiMetropolitan Region , the powers conferred and the duties imposed upon the State Government 
by sections 5 , 6 , 8 , 8A , BAA , 8B , 8D , 9 , 9A , 11 , 12 and 14 of the said Act shall also be exercised or 
discharged by the AdditionalMetropolitan Commissioner (1 ), Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority being the officer notbelow the rank of collector, within the limits of area along the alignments of 
elevated Metro lines i.e. 2A , 2B , 4 , 5 , 6 , 7 and 9 for the purposes of completing the said Metro lines and 
making it operational. 

The said Officer so authorized shall ceased to exercise the above powers and duties on the completion 
of the construction work of the said Metro lines and making it operational. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


NAND KUMAR , 


Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


